नियतकालिक बदल्या-२०२३ 

प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय 
तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-४३२३/प्र.क्र. ४३/२३/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०२३ 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या सेवेतील खाली नमूद 


प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
fe यां २ ३ शिका षु 
प्राचार्य 
१ | डॉ. गोरक्ष विठोबा गर्ज शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
नांदेड नाशिक 
२ | डा. सुनिल सुखदेव भामरे | झासकोय तंत्रनिकेतन, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण । प्रशासकीय बदली 
पेण संचालनालय, महाराष्ट्र तदर्थ व्यवस्थेने 
राज्य, मुंबई (मूळ पदाचे वेतन 
संरक्षित करुन) 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
१ श्री. दिनेश हरीभाऊ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
कांबळे मुंबई ठाणे 
२ | att. दुर्गशकुमार श्रीकांत शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
चव्हाण कराड मुंबई 
३ श्री. प्रमोद उत्तम वायसे शासकीय तंत्रनिकेतन, उप सचिव (aT), महाराष्ट्र प्रशासकीय बदली 
कोल्हापूर राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, तदर्थ व्यवस्थेने 
मुंबई (मूळ पदाचे वेतन 
संरक्षित करुन) 
४ श्री. नितीन गणेश शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
कुलकर्णी पुणे पेण 
विभाग प्रमुख, विद्युत अभियांत्रिकी 
५ | श्रीमती स्वाती रमेश भस्मे । शासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई विनंती बदली 
औरंगाबाद 
विभाग प्रमुख, मेडीकल इलेक्ट्रॉनिक्स 
६ share विठ्ठल यादव | शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
नांदेड मिरज 
७ | श्री. नागेश लक्ष्मण शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
जानराव मिरज नांदेड 


शासन आदेठा HATH: बदली-४३२३/प्र.क्र. ४३/२३/तांशि-७ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
ane २ ३ पिळा आय ५ 
विभाग प्रमुख, रसायन अभियांत्रिकी 
८ श्री. निनाद रामभाऊ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
जावडे आर्वी जालना 
९ श्री. मंगेश देविदास शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, आर्वी विनंती बदली 
वाघमारे जालना 
विभाग प्रमुख, संगणक अभियांत्रिकी 
१० | श्री. सुधीर दत्तात्रय मुळे शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अहमदनगर अवसरी 
११ | श्रीमती ज्योती रामराव हंगे | झासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
अवसरी 
१२ | श्री. प्रसाद पंडीत चौधरी शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे | प्रशासकीय बदली 
जळगाव 
विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
१३ | Sit. भास्करराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
पुंडलीकराव देवसरकर खामगांव हिंगोली 
१४ । श्री.गजानन गोविद सराटे । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
अमरावती खामगांव 
१५ _ | श्री. Garda विठ्ठलराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
चव्हाण कराड अवसरी 
१६ | श्री. विजय हरिश्चंद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
मानकर नागपूर कराड 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
१७ | श्री. संजय रंगराव देशमुख | झासकीय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
नाशिक अहमदनगर 
१८ | श्री. सतिश प्रल्हादराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
बुरघाटे आर्वी अमरावती 
१९ । श्री. नरेंद्र पुरुषोत्तम शासकोय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, आवी | प्रशासकीय बदली 
शिनकर अमरावती 
२० | श्री. धनंजय कृष्णाजी पर्बत | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
ब्रह्मपूरी नागपूर 
२१ | श्री. नामदेव विश्वनाथ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
राऊत नागपूर वाशिम 
विभाग प्रमुख, माहिती तंत्रज्ञान 
22. «| श्रीमती मृणाळ उमेश । शासकोय तंत्रनिकेतन, उपसचिव (तां.) विनंती बदली 
कोकाटे पुणे महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण तदर्थ व्यवस्थेने 
मंडळ, मुंबई (मूळ पदाचे वेतन 
संरक्षित करुन) 
२३ | श्री. दिपक नागनाथ | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
रेवडकर अवसरी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र. ४३/२३/तांशि-७ 


०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली असलेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
१) सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
2) बदलीचे area निर्गमित झाल्यानंतर संबंधित प्राचार्य यांनी पर्यायी प्राचार्य हजर होण्याची वाट न पाहता, 
बदलीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच बदली करण्यात आलेल्या विभाग 
प्रमुखांना त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
संबंधित विभाग प्रमुखांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेतून तात्काळ त्यांच्या बदलीनंतर पदस्थापना 
केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी 
व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, बदली झालेल्या अध्यापकाने बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. 
3) बदली झालेले प्राचार्य व विभाग प्रमुख त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या प्राचार्य किंवा विभाग प्रमुखास रुजू करुन न 
घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित 
संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
४) बदली झालेल्या प्राचार्य किंवा विभाग प्रमुखांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय 
मंजूर करण्यात येऊ नये. 
५) बदली झालेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या 
संबंधित संस्था प्रमुखांची राहील. प्राचार्य यांनी संबंधितांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १० दिवसात 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर करावा. 
०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५३११७२०५९१२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER IETS टता 
[_ AX M A N D H 4 FE RE 3 TSAEDBSAIBSEQ7CS74SCT2BECRSEO 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित प्राचार्य व विभाग प्रमुख (प्राचार्य, संबंधित संस्था यांचेमार्फत ) 
प्रत: 


) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेठा HATH: बदली-४३२३/प्र.क्र. ४३/२३/तांशि-७ 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, (तंत्रशिक्षण संचाळनाळय यांचेमार्फत ), 

८) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
९) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

qo) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


